राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना ७ व्या 
वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत 
वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे निकष. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२१. 


प्रस्तावना : 


सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात 


घेऊन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनश्रेणी परिक्षणांती लागू करण्यासाठी 


सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा सखोल अभ्यास व शिफारशी करण्यासाठी राज्य 


वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना श्री. के. पी. बक्षी, राज्य शासनाचे सेवानिवृत्त 


अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. या समितीने त्यांच्या 


शिफारशी दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी शासनास सादर केल्या. त्यास 


दि. २७ डिसेंबर, २०१८ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली व 


दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या अधिसूचनेद्वारे समितीच्या शिफारशी काही सुधारणांसह 


स्वीकारण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्य शासकीय Psat सार्वजनिक 


उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात येत 


आहे. त्यानुसार राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांमधीळ कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन 


आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे निकष ठरविण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


“परिशिष्ट - अ” मध्ये नमूद ३१ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना 


७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात निकष 


ठरविण्याच्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. :- 


(१ )॥ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी वाणिज्यिक उपक्रम व शासनाच्या 


व्यवस्थापकीय अनुदानावर अवलंबून असलेल्या उपक्रमातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ. 


७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत उपक्रमांच्या संचालक 


मंडळाने मान्य केलेल्या प्रस्तावावर प्रशासकीय विभागाने वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्णय 


ध्यावा. 


i) राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी सन २०१७ - २०१८ पर्यंतचे लेखे 


विधानमंडळास सादर केलेले असावेत. 


॥) सार्वजनिक उपक्रम जे वाणिज्यिक स्वरूपाचे असून नफ्यात चालत 


आहेत व ७ व्या वेतन आयोगामुळे येणारा आर्थिक भार स्वबळावर भागवून पुढील ३ वर्ष 


नफ्यात राहतीळ अशी अपेक्षा आहे, अज्ञा उपक्रमांच्या बाबतीत राज्य शासनाकडून 


कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार नाही. 


वाणिज्यिक स्वरूपातील नफ्यातीळ उपक्रमांनी Sa अंतिम 


झाल्यानंतर संबंधित आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्त झालेल्या नफ्याच्या किमान 4% अथवा 


त्यापेक्षा अधिक अशा उचित दराने लाभांश जाहिर करणे बंधनकारक आहे. 


(२ वरील (१ येथील निकषाच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून राज्य सार्वजनिक 


उपक्रमांतील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी 


दि. १ जुले, २०२१ पासून अनुज्ञेय राहील. 


(३) राज्य सार्वजनिक उपक्रमांस ७ वा वेतन आयोग लागू करताना येणारा 


आर्थिक भार पेलण्याची उपक्रमाची क्षमता, उपक्रमाची उपयुक्तता व कार्यक्षमता विचारात 


घेऊन प्रशासकीय विभागाने वित्त विभागाच्या सहमतीने उपक्रमनिहाय सुधारीत वेतनश्रेणी 


लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा. 


२. वरील परिच्छेदात नमूद केलेले निकष जे सार्वजनिक उपक्रम पूर्ण करीत 


असतील, अशाच उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे 


प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तपासून, वित्त विभागाच्या सहमतीसाठी सादर 


करावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 


२०२१०८०४१५१०११२७०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Vijay Dattatraya : 
Shinde 
(विजय द. fre ) 
सह सचिव, वित्त विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा.मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६. मा.विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 

७. मा.विधानपरिषद सभापती/उपसभापती 

८. सर्व मा.संसद सदस्य/मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

९. मा. मुख्य सचिव 

१०. राज्य सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ 
सचिव 

११. राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे व्यवस्थापकीय संचालक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१२. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. बहूजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१ 

१४. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी .ओ., बॅरॅक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

१५. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन,एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 

१६. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई-१३ 

१७. इंडियन AAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 

१८. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट,मुंबई-२१ 

१९. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ 

२०.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

२१. निवडनस्ती (साठ). 


Cc 40 AD -O 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र : शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ. दि. ०४ ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे 
“परिशिष्ट - अ 


अ.क्र. पा्वजनिक उपक्रम/ महामंडळाचे नाव 


पश्‍चिम महाराष्ट्र बिकास महामंडळ मय 


महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मय 


महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मय 


महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मय 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 


महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ 


महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मय 


महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मय 


>०9० | (९ ७ | .ती | | K | cv] “2७ | “० 


महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मय 


१० | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मय 


११ | HERTS राज्य यंत्रमाग महामंडळ मय 


१२ | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ 


१३ फकोन जीव औषध महामंडळ मय 


१४ | महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मय 


१५ | HERTS Bet ब औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित 


१६ । महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) 


१७ । महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मय 


१८ | महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मय 


१९ । महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित 


२० । महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मय 


२१ | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण ब कल्याण महामंडळ मय 


२२ । पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी ब शेळी विकास महामंडळ मय 


२३ | महाराष्ट्र राज्य सहव वासी विकास महामंडळ मय 


२४ । शब वासी वित्त ब विकास महामंडळ मय 


२५ | Pa रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मय 


२६ । वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती ब भटक्‍या जमाती विकास महामंडळ मय 


२७ | AERTS राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मय 


२८ | महिला आर्थिक विकास महामंडळ 


२९ | साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ मय 


३० | महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मय 


३१ | महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त ब विकास महामंडळ मय 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


